नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत 

महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ 
अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल फंड अंतर्गत माहिती 
तंत्रज्ञान घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतुद 
करण्याकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. मातंधो-२०२३/प्र.क्र.२०९/उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.. 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०२४ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ दि. २७ 
जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले असून, सदर धोरणांतर्गत व्हेंचर कॅपिटल फंड 
अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान घटकांना प्रोत्साहन देण्याकरिता धोरण कालावधीत रु. yoo कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
व्हेंचर कॅपिटल फंड या अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान घटकांना प्रोत्साहन देणे याकरिता नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित करण्यासाठी खालील लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 


एम हब अंतर्गत देण्यात येणारी प्रोत्साहने 

मागणी क्र. के-७ 

मुख्य लेखाशीर्ष २८५२, उद्योग 

उप मुख्यलेखाशीर्ष ८०-सर्वसाधारण 

गौणशीर्ष १०२, औद्योगिक उत्पादकता 

गटशीर्ष (०. 1111111111 

उप गटरशीर्ष ००(१६)एम-हब व व्हेंचर कॅपिटल फंडच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, नवीन 
तंत्रज्ञान, भांडवळ, कौडल्ये, गुणवत्ता यासाठी प्रोत्साहने (कार्यक्रम) 
(२८५२॥०६९) 

उद्दिष्ट ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


२. सदर आदेश प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई यांच्या No. KV/CHA-I/IE&LD/UOR - 
१२५/२०२३-२४/९१४, दिनांक २३/११/२०२३ रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिलेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/२०२३/व्यय-१६ दिनांक २२/११/२०२३ अन्वये सल्लामसलत करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०२१३२८२४२०१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY SHAMKANT 
DEGAONKAR 


(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa - 


१) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंधो-२०२३/प्र.क्र.२०९/उद्योग-२ 


२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) विक्रीकर आयुक्‍त, विक्रीकर भवन, मुंबई. 

७ वित्त विभाग (अर्थ -१४/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
९) निवडनस्ती ( उद्योग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


